सन २०१८-१९ करिता आशियाई विकास बँक 
सहाय्यित कृषि व्यापारविषयक पायाभूत 
सुविधा विकास गुंतवणूक कार्यक्रम प्रकल्पास 
(AIDIP) रु.४५.०० लाख इतका निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बासप्र- ०४१८ /प्र.क्र.9२ /२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ जून, २०१८ 


१. शासन निर्णय क्रमांकः सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.बासप्र-२००८/ प्र.क्र.४६/२१-स, 
दि.२९.१०.२०१० 

२. प्रकल्प संचालक ॥॥0७॥? प्रकल्प, पुणे यांचे पत्र क्र.एआयडीआयपी/बजेट/ 
१८-१९/९२४/२०१८, दि.१०.०४.२०१८ 

३. प्रकल्प संचाळक AIDIP प्रकल्प, पुणे यांचे पत्र क्र.ए.आय.डी.आय.पी./निधी/ २०१८- 
१९/९२६/२०१८, दि.१०.०४.२०१८ 

४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२.०४.२०१८ 

५. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/ (प्र.क्र.१३/२०१८)/ 
१७-स, दिनांक ०४ एप्रिल, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

आशियाई विकास बँक weer कृषि व्यापारविषयक पायाभूत सुविधा विकास गुंतवणूक 
कार्यक्रम प्रकल्पास (AIDIP) राबविण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पास उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील प्राप्त 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता पगार व इतर कार्यालयीन खर्च 
भागविण्यासाठी कृषि व्यापारविषयक पायाभूत सुविधा विकास गुंतवणूक कार्यक्रम प्रकल्पास (AIDIP ) 
रु.४५.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ करीता आशियाई विकास बँक सहाय्यित कृषि व्यापारविषयक पायाभूत सुविधा 
विकास गुंतवणूक प्रकल्पास (AIDIP) राज्य हिऊश्याखाली रु.४५.०० लाख इतक्या रकमेचा निधी मंजूर 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बासप्र- ०४१८ /प्र.क्र.७२ /२१-स, दिनांक: ०८ जून, २०१८ 


२. सदर खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ करीता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा :- 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष मंजूर निधी (रुपये 
लाखात) 
: मागणी क्र.व्ही-३ ४५.०० 
मुख्य लेखाशिर्ष ४४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम यावरील (रुपये पंचेचाळीस 
भांडवली खर्च 
(१९९), इतर अशासकीय संस्थांना सहाय्य न, 
(०१ पणन व गुणवत्ता नियंत्रण 
(०१)(०१) आशियाई विकास बँक सहाय्यित कृषि व्यापार विषयक 
पायाभूत सुविधा विकास गुंतवणूक प्रकल्प 
(राज्य योजना)(राज्य हिस्सा)(कार्यक्रम) 
(४४३५ ००१२) 
५४, गुंतवणूका 
एकूण ४५.०० (रुपये 
पंचेचाळीस लाख 
फक्‍त) 


२. सदर रु. ४५.०० लाख निधी (अक्षरी रुपये पंचेचाळीस लाख wad) RTGS. सुविधेव्दारे 
प्रकल्पाच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावा. सदर प्रकल्पाच्या बँक खात्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे - 


बँकेचे नांव : बँक ऑफ महाराष्ट्र, मार्केट यार्ड शाखा, गुलटेकडी, पुणे- ३७. 
खात्याचे वर्णन : PROJ DIR AGRI BUSINESS INFRA DEVEL 


INVESTMENT PROGRAMME 
खाते क्रमांक : ६००६३७९३८४९ 


IFS Code ह MAHB ०००११४० 


३. सदर निधी वितरणाकरीता श्री. का.गो. वळवी,उप सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून व श्री. VALS, कार्यासन अधिकारी, सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बासप्र- ०४१८ /प्र.क्र.9२ /२१-स, दिनांक: ०८ जून, २०१८ 


आहे. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेली रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून 
आहरित करुन संबंधितांना वितरीत करण्याची कार्यवाही आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक 
अधिकारी यांनी करावी. 

४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेला निधी ज्या कारणास्तव मंजूर केलेला आहे त्याच 


कारणासाठी विनियोग करण्याबाबत प्रकल्प संचालक, कृषि व्यापारविषयक पायाभूत सुविधा विकास 

गुंतवणूक प्रकल्प (AIDIP) प्रकल्प, पुणे यांनी खात्री करावी तसेच केलेल्या कामाचा तपशिल दरमहा 

शासनास सादर करावा. यासंदर्भातील अनुपालन अहवाल व निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 

तत्परतेने सादर करावे. 

५. वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार खालील बाबी नमुद 

करण्यात येत आहेत : 

वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये एकूण वार्षिक तरतूदीच्या 

७० टक्के मर्यादेत निधी वितरणाचे अधिकार विभागास आहेत. 

मंजूर निधी रु. २७०.०० लाख. 

मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% व त्यापेक्षा अधिक निधी खर्च झालेला 

आहे. 

ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरित करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ 

वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 

येणे रक्कम समायोजित करण्याबाबत दक्षता घेतलेली आहे. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे, ही बाब लागू नाही. 


नड 
~~ 


टे 


AN 
— 


es 


o~ 
— 
ar 


बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा, ही बाब लागू नाही. 


S 


८) खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्ययावत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग, दिनांक ३०.१०.२०१५ च्या शासन आदेशानुसार खरेदी 
विषयक प्रक्रिया करण्यात येईल. 


९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बासप्र- ०४१८ /प्र.क्र.9२ /२१-स, दिनांक: ०८ जून, २०१८ 


&. 


वित्त विभागाच्या दिनांक 02.08.2092 च्या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील मुद्दा 


क्रमांक ८ मधील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. परिशिष्टातील अन्य मुद्दे 


सदर प्रकरणी लागू होत नाहीत. 


७. 


सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 


संदर्भ क्र.अनौसं २७०/२०१८ व्यय २ दिनांक ३१/०५/२०१८ व अनौसं१५३/अर्थ १३ दिनांक 
०६/०६/२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Gs 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०८१४५४३०४६०२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


<? (२ SG -&४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Jayant Baliram क्या 
Bhoir शा 
(जयंत भोईर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Marketing 


मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान सभा / परिषद, विधान भवन, मुंबई 
मा.मंत्री (पणन), मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (पणन) मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/(कृषि व पणन/वित्त/नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 
प्रकल्प संचालक, कृषि व्यापारविषयक पायाभूत सुविधा विकास गुंतवणूक कार्यक्रम (एआयडीआयपी), 
मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे 

महालेखापाल, लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल, लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर 


. सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, ५वा मजला, नवीन प्रशासन भवन,मंत्रालयासमोर,मुंबई ३२. 


निवासी लेखापरिक्षण अधिकारी, मुंबई 


१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

११.वित्त विभाग (व्यय-२/ अर्थसंकल्प-१३), HATHA, मुंबई Yoo ०३२. 

१२.नियोजन विभाग,( का-१४३१), मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

१३.अवर अधिकारी/कक्ष अधिकारी (१७-स/रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.निवडनस्ती (२१-स) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


